भूमीसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील एकूण 
१३ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०२१ पासून 
दिनांक  ३१.८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आरपीए-२०१९/प्र.क्र. ५६/र-१ 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ 
संदर्भ :- 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, 
दि.२०.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-२०१९/प्र.क्र.५६/र-१, 
दि.५.९.२०२० 
३) निबंधक, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक आस्था/कार्या.क्र.१/२०२१/१९ , दि.१७.०३.२०२१ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १५.२.२०२१ 


Ee) 
— 


x 


ee 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने “भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ “ मधील कलम ५१ मध्ये भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार नागपूर 
येथे अमरावती व नागपूर या महसूली विभागाकरिता प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. 
त्यासाठी एकूण १३ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
२. भूमीसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील 
एकूण १३ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ अन्वये दि.१.९.२०२० ते दि.२८.२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती.सदर मुदतवाढ दि.२८.२.२०२१ रोजी संपुष्ठात आली आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५.२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ठ असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२१ ते 
दि.३१.८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार निबंधक, भूमीसंपादन, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण,नागपूर यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

भूमीसंपादन,पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील खालील 

तक्त्यात नमूद एकूण १३ अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२१ ते ३१.८.२०२१ (६ महिने पर्यत) या 
कालावधीसाठी या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१९/प्र.क्र. ५६/र-१ 


अ.क्र. | पदनाम वेतनश्रेणी (रु.) संख्या | 
| पिठासीन अधिकारी(जिल्हा न्यायाधिश) रु.५१५००-१२३०-५८९३०- | 
Presiding Officer (District Judge) १३८०-६३०७० 
निबंधक (तहसिलदार) एस-१९ (रु.५५१००-१७५१००) ie | 
अव्वल कारकून एस-१२ (रु.३६१००-१०१६००) र 
, लघूलेखक एस-१५ (रु.४१८००-१३२३००) fa | 
षु. लिपिक एस-६ (रु.१९९००-६३२००) 8 
६. वाहन चालक एस-६ (रु.१९९००-६३२००) १ 
rots एस-३ (रु.१६६००-५२४००) ३ 
एकूण 93 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी-५, लेखाशिर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०१-पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (०३) प्रकल्प बाधित व्यक्‍तीची पुनर्वसाहत, (०३) 
(०९) भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण (2234 सी०६३) या लेखाशिर्षाखाळलील सन २०२१- 
२०२२ च्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व तो याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
१५.२.२०२१ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१५१३०००८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dayanand Shankarappa Munjale 


D a ya n a n d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=83 1ad18b348f1d88937e4f113316b4ad736a2c6a66b9 


. 
S h k. M | 67f985fda6404a7 10d52, cn=Dayanand Shankarappa Munjal 
a n a ra p pa प nj a e Date: 2021.03.23 15:21:49 0530" : oe 


(द.शां.मुंजाळे) 
कक्ष अधिकारी,महसूल व वन विभाग 


विभागीय आयुक्त, कार्यालय, नागपूर 

निबंधक (तहसिलदार), भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, नागपूर 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

मा. सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक 

६)वित्त विभाग (कार्यासन आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई 

७ कार्यासन निवडनस्ती.र-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


